महाराष्ट्र विकास सेवेमधील सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट-ब (एस-१५) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना गट विकास 
अधिकारी, गट-अ (एस-२० संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर,२०२३ 
वाचा:- शासन आदेश क्र. : मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३, 
दिनांक २७ सप्टेंबर,२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्‍त वाचा येथील आदेशामधील अनुक्रमांक ४ मधील- 

“४.३) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हकक प्राप्त होणार नाहीत.” 

याऐवजी 

“४.३) सदरची तदर्थ पदोन्नती अकरा महिन्याच्या काळावधीसाठी असेल तसेच या तदर्थ पदोन्नतीमुळे 
वरील अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत ” असे वाचावे. 
२. उपरोक्त वाचा येथील आदेशामधील अनुक्रमांक ४ मधील अटी व शार्तीमध्ये अनुक्रमांक ४.४ नंतर 
पुढीलप्रमाणे मजकूर वाचावा. 

४.५) अ.क्र.१ येथील श्रीम.एस.ए.देव, अ.क्र.२ येथील श्री.टी.बी.जाधव, अ.क्र.३ येथील 
श्रीम.आर.एस.कांबळे, अ.क्र.४ येथील व्ही.एस.सलामे व अ.क्र.१० येथील श्रीम.एन.पी.जाधव यांना पुढील 
अटींच्या अधिन राहून तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 

8.4.9) गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गात पदोन्नत होणाऱ्या वर नमुद अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या झासन निर्णय क्र .एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्या-१२, दि.१५.१२.२०१७ व दि.३०.०८.२०१८ 
मध्ये नमूद अटी व तरतूदींच्या अधिन राहून तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४.५.२) गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गात पदोन्नत होणाऱ्या वर नमुद अधिकाऱ्यांना ११ महिन्यांसाठी किंवा 
विभागीय चौकशी/न्यायालयीन कार्यवाही अंतिम होईल यापैकी जे अगोदर होईल तेवढया काळावधीसाठी तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

8.4.3) Te विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गात पदोन्नत होणाऱ्या वर नमुद अधिकाऱ्यांना 
शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधिन दिली जाणारी तदर्थ पदोन्नती केवळ तात्पुरती असेल व या 
तदर्थ पदोन्नतीमुळे त्यांना नियमितपणाचे व ज्येष्ठतेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३ 


8.4.8) वर नमुद अधिकाऱ्यांना दिलेली तदर्थ पदोन्नती “पुढील आदेशापर्यंत” असेल तसेच कोणत्याही वेळी 
दिलेली तदर्थ पदोन्नती रद्द करण्याचा व मूळ पदावर पदावनत करण्याचा हक्‍क शासन राखून ठेवीत आहे. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१००६१०४६३१७६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8 
e2e71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
pseudonym=04E059BEAE068888E7BA44450E 


A675CB2621COEB, 
serialNumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072E 


BFD3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC 
632ADD, cn=URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2023.10.09 14:17:33 +05'30' 


(डॉ.उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

) विभागीय आयुक्त ,(सवी, 

) महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,(सवी, 

) संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत), 
१०0 कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

११) निवडनस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


